भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) संचालक, उपवने 
व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयातील गट-क 
Pade नामनिर्देशानाच्या कोटयातीळ पदे 
सरळसेवेने भरण्यासाठी राज्यस्तरीय निवड समितीची 
स्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१४३/सेवा-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १८ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा:- शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.-प्रानिमं-१२२२/प्र.क्र.५४/का.१३-अ, दिनांक ०४ मे, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-क 
संवर्गातील नामनिर्देशानाच्या कोटयातील पदे सरळसेवेने भरतीबाबतच्या एकत्रित मार्गदर्शक सूचना सामान्य 
प्रशासन विभागाने दिनांक ०४.५.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुसार नमूद पदांच्या 
भरतीकरिता प्रादेशिक व राज्यस्तरीय निवड समित्यांची रचना सदरहू शासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आलेली 
आहे. त्यानुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाने प्रादेशिक व राज्यस्तरीय निवड समित्या स्थापन करावयाच्या 
आहेत. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०४.५.२०२२ मध्ये दिलेल्या रचनेनुसार प्रत्येक 
विभागनिहाय निवड समित्यांची स्थापना करणे आव्यक आहे. त्यानुसार संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई या कार्यालयातील नामनिर्देशानाच्या कोटयातील पदे सरळसेवेने भरण्याबाबत राज्यस्तरीय निवड 
समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाचा 
आकृतीबंध शासन निर्णय दिनांक २७.१२.२०२१ व शासन शुध्दीपत्रक दिनांक १५.२.२०२२ अन्वये मंजूर झालेला 
असल्यामुळे सदर कार्यालयातील गट-क संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोटयातील पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता 
राज्यस्तरीय निवड समितीची रचना पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१४३/सेवा-४ 


राज्यस्तरिय निवड समिती 
उद्यान पर्यवेक्षक गट-क (एस-१३: ३५४००-११२४००) या पदाकरिता 


i | GASH, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 
अ.जा./अ.ज./इ.मा.व. या प्रवर्गामधून कार्यकारी अभियंता/उप अभियंता, सार्वजनिक त 

क eer मुंबई कार्य लज डो ee ee सदस्य 
बांधकाम मंडळ, मुंबई कार्यक्षेत्रातील गट-अ संवर्गातील एक अधिकारी 
अल्पसंख्यांकामधून कार्यकारी अभियंता /उप अभियंता (गट-अ) /शाखा अभियंता य 

३ ब, राजपत्रित) सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई कार्य ee सदस्य 
(गट-ब, राजपत्रित) सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई कार्यक्षेत्रातील एक अधिकारी 

४ | सहाय्यक संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई (गट-ब राजपत्रित) सदस्य सचिव 


टिप १: सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गांपैकी कोणत्याही प्रवर्गामधील एक प्रतिनिधी महिला असणे अनिवार्य. 
टिप २: निवड समिती गठित करताना वरील अटींची पूर्तता होत नसल्यास निवड समितीमध्ये अतिरिक्त सदस्याची 
नियुक्‍ती करून सदर अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


भरती प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भातीलळ एकत्रित मार्गदर्शक सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने 
दिनांक ०४.५.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. त्यानुसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग व 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या / देण्यात येणाऱ्या सूचनांनूसारच भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्‍यक 
आहे. पदभरती करताना शासनाने विहित केलेली कार्यपध्दती, सेवाप्रवेश नियम, सर्व प्रकारचे आरक्षण यासंदर्भातील 
नियम व आदेश विचारात घेऊनच पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 
दिल्याप्रमाणे वेळोवेळी शासनाची पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक राहील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०१८१७२४५२७८१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. sy tio IO RE 
DATTATRAY य en amare 
VASANTRAO KHARKE ‘corinne pray accor 
(द. व. खारके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. मुख्य अभियंता/अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

३. सामान्य प्रशासन विभाग (का.१३-आ), मंत्रालय, मुंबई 

४. कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


५. निवडनस्ती (सेवा-४), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


